म्हणाले, 'या स्तोत्राद्वारे आम्ही आनंदित झालो आहोत. हे स्तोत्र | 
प्रीतीकर होईल. या स्तोत्र प्रभावाने जे हवे ते प्राप होऊ शकेल. पुत्र, पोत्र इत्यादी सर्व 
लाभेल. धनधान्य गज अश्व राज्यभोग युक्ती, RAY, मुक्ती, योग समस्त बाबी आम्ही प्रदान 
करू. मारण, उच्चाटन इ. नष्ट होतील. कारावासातून मुक्ती लाभेल. 
या एकवीस श्लोकांचे एकवीसवेळा एकवीस दिवस पठन केल्याने तथा माझे मनन 
केल्याने काय वाट्टेल ते असंभवाती असंभव देखील माझ्या कृपेने सहज साध्य होईल. 
त्यास त्रैलोक्याची सुखे प्राप्त होतील. त्याच्या दर्शने देवताही पुनीत होतील." 
अशा रूपात भगवान श्रीएकदंतांची अमृतवाणी ऐकली आणि ते अमर तथा मुनी 
आनंदित झाले. भगवंतास प्रणामपूर्वक म्हणाले, आपली ही वाणी ऐकली. आमची कर्णपुटे 
धन्य झाली. भगवन्ता, आमच्या हृदयात तुझ्या भक्तीचे अटल स्थान असू दे. मायाहीनत्वाचे 
वरदान द्यावेस. देवतांनी प्रार्थना केली. प्रतिक्रियारूपात अन्तराळात 'तथाऽस्लु!” असा 
आशीर्वाद ध्वनी घुमला आणि भगवान श्रीएकदंत आपल्या स्वानंदनाथ रूपात विलीन 
झाले. अन्तर्धान पावले. समस्त देवता आपापल्या लोकात गेल्या. ऋषिमुनी आश्रमात 
परतले. देवतांना स्वर्गीय उपभोग मिळू लागले. आश्रमातून पुनश्च वेदमंत्रांचा घोष सुरू 
झाला. यज्ञ, याग, होम, हवन, तर्पण इ. क्रिया यथासांग घडू लागल्या. 
महर्षी गृत्समद प्रल्हादास म्हणतात- हे दैत्यनायका, असे हे मदासुर शमनकारी 
एकदंत चरित्र मी तुला वर्णिले. दुष्टांच्या संगतीने तू ज्ञानापासून वंचित झालास. त्या 
गणनाथांना विसरलास. ब्रह्मदेवादिकांची अवमानना केलीस. अत: तुला विविध दु:खे प्राप्त 
झाली. आता त्यातून सुटण्यासाठी त्या विघ्नविनायकास श्रीएकदंतास शरण जा. 
याच भगवान श्रीएकदंतानी नानाविध अवतार घेऊन अनेकवार भक्त रक्षणाचे, दुष्ट 
निर्दालनाचे कार्य केले आहे. श्रीकश्यपांच्या घरी विनायक अवतार धारण करून देवांतक 
नरांतक राक्षसांचा नाश केला आहे. भगवान श्रीशंकरांच्या घरी पुष्टिपती नामक अवतार 
धारण करून दुर्मती नामक दैत्याचे हनन केले आहे. कपिल पुत्र रूपात गणासुराच्या आतंकाला 
आळा घातला आहे. त्या एकदंतालाच तू आता शरण जा! त्यांच्या सगळ्याच कथा सर्वार्थाने 
कथन करण्यास कोणीही समर्थ नाही. ब्रह्मदेवादिकही त्याला वर्णू शकत नाहीत. अर्तः 
स्वचित्तात त्या चिंतामणीचे ध्यान कर. तोच एकमेव उपाय आहे. हे दैत्येश्वरा, त्या आधारे 
तू समस्त ज्ञान प्राप्त करशील. सुखशांती समाधानाचा अधिकारी होशील. 
E अशा रूपात श्रीगृत्समदांनी प्रल्हादाला सांगितलेले एकदंत चरित्र श्रीमुदगलाचार्यानी 
| प्रजापतीला सांगितले, असे शौनकादिक महर्षींना सांगत श्रीसूत “त्या भगवान 
च्या कृपेने सर्व मनोरथे पूर्ण होतील' म्हणत थोडे थांबले. 
| CEE 


(३५०) 


